अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग 
क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व 
त्याअंतर्गतच्या उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२४/प्र.क्र.१०३/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०७/१०/२०२४ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.१०३/मोप्र-२, 
दि.०२.०४.२०२४ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ 
४) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, यांचे पत्र 
जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/धा.क्र.६१६८/३६९९, दि.२१/०८/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प 
विभाग, देगलूर व त्याअंतर्गतची उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०९/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - ae व परिशिष्ट - ब* मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना 
(परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 
५ पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात 
यावे. 
२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 
(०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (संगणक संकेतांक 
४७०१ आय २०४, 
३२, अंडादाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 
मागणी क्रमांक आय -५ , 


४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 
(०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) 
(संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 
५४, गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क.१, दि.०६/०९/२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००७१७४६०७२२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVAJI CHANDRABHAN GHUGE 
S H IVAJ | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=db48d61a757599d9a2e1 16ee8d068b2a374cbb294d188 
CHANDRABHAN eee eng peor cl recep bate 
£ 


shtra, 
rialNumber=DF0613490A331F26602010A641FF7E665F3FB69EE 


970F8BBE434D092BD81 2612, cn=SHIVAJI CHANDRABHAN, 
GHUGE cn 


Date: 2024.10.07 17:32:55 +05'30' 


(शिवाजी घुगे) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ* व “ब* कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष बरोबर 
असल्याची खातरजमा करावी. 
६. कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, नांदेड. 
७. कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर, नांदेड. 
८. वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
९. आ-(प्रशि)/अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग निवडनस्ती., 


Cc 4U A -O 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.१०३/मोप्र-२, दि. ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३३८ पदे 
मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


अ.क्र.  विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
= 2. 3. 18. | षु. 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 
9 | विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड 
|. | कार्यकारी अभियंता re | 
२ | उप विभागीय अभियंता शिवडी 
३ | स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
४ | विभागीय लेखापाल हळ 
५ | आरेखक hee | 
६ । सहायक आरेखक 1 १_| 
७ । प्रथम लिपिक शिळ | 
८ | वरिष्ठ लिपिक ५ 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
ee | ० | टंकलेखक ३ 
aa | १ | भांडारपाल a 
१२ | सहायक भांडारपाल शिवडी 
१३ | लघु टंकलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक I | 
१४ | संगणक 1 १_| 
१५ | वाहनचालक हित डॉ 
१६ | नाईक 1१ 
qo | शिपाई 4 
१८ | चौकीदार 1 १_| 
एकूण :- | ३४ 
। १.१ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.३, तुप्पा 
ists i उप अभियंता a 
२ | स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
३ ।अनुरेखक विळे शी 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक re 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
७ | टंकलेखक | 4 
वाहनचालक aa 
९ | शिपाई २ 
१० ० । चौकीदार चिज 
एकूण:-| १८ 
१.२ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.४, शिराढोण 
[| उप अभियंता (ती. 
२ ।स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. ४ 
३ ।अनुरेखक | 4 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक Za 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक a 
वाहनचालक दिता 
९ | शिपाई 2 
| 9° | o | चौकीदार ae i 
एकूण:-। १८ 
१.३ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.७, लोहा 
[a उप अभियंता IP Sie 
२ ।स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. ४ 
३ ।अनुरेखक १ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक a 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक a 
८ | वाहनचालक | 4 
९ | शिपाई २ 
| 9° | o | चौकीदार ae A 
UPI :-| १८ 
| 9.8 .४ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग H.C, मारतळा (मुख्यालय आखाडा बाळापूर) 
दिपा उप अभियंता oa 
२ ।स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. ४ 
३ ।अनुरेखक | १_| 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक किये 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक | १_| 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदे 
८ | वाहनचालक a 

९ | शिपाई २ 

| qo | o | चौकीदार ma 

एकूण:-। १८ 

१.५ | विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र. १०, लोंढेसांवगी 

षि उप अभियंता हिवा 

२ | स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 8 

३ ।अनुरेखक fi: Sees 

४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 

५ | वरिष्ठ लिपिक ee 

६ | कनिष्ठ लिपिक २ 

७ | टंकलेखक za 

८ | वाहनचालक za 

९ | शिपाई २ 

| qo | o | चौकीदार Za 
एकूण:-। १८ 

१.६ । विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग क्र.११, असरजन 

[aed उप विभागीय अभियंता zz 

२ | स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 

३ ।अनुरेखक Pas 

४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 

५ । वरिष्ठ लिपिक eee 

६ | कनिष्ठ लिपिक २ 

७ | टंकलेखक feet 

वाहनचालक zs 

९ | शिपाई २ 

| qo | o | चौकीदार ma 
एकूण:- | १८ 

१.७ | .७ | मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ४, लिबोटी 

ead उप अभियंता Pa ae 

२ | स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 

३ ।अनुरेखक Eas 

४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 

५ । वरिष्ठ लिपिक a 

६ | कनिष्ठ लिपिक २ 

७ | टंकलेखक शिव्या 

वाहनचालक 1१ 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
९ | rats 2 
| 9° | o | चौकीदार za 
एकूण:-| १८ 
१.८ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ५, कंधार 
ai उप अभियंता I. | 
२ ।स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. ४ 
३ ।अनुरेखक ae | 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक zz 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक - 4 
वाहनचालक E १_| 
९ | ठोपाई 2 
[ 85] o | चौकीदार ze 
एकूण-:| १८ 
१.९ | मध्यम प्रकल्प उप विभाग क्र.२, किनवट 
हि उप अभियंता | ea | 
२ ।स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. ४ 
३ ।अनुरेखक zea 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक zz 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक -_ 
वाहनचालक | 4 
९ | rats 2 
| 90 o | चौकीदार 1 १_| 
एकूण:- १८ 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग,क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग मिळून १९६ 
एकूण (आ) :- 
लेडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
२ | लेडी प्रकल्प विभाग, देगलूर 
ष्ठ कार्यकारी अभियंता | १_| 
२ | सहायक कार्यकारी अभियंता Pea 
3 | विभागीय लेखापाल | 4 
४ | शाखा अभियंता ४ 
५ | प्रथम लिपिक La 
& | वरिष्ठ लिपिक ५ 


am.) विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदे 
७ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
ay टंकलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक fe aes 
९ | टंकलेखक ३ 
| qo | o | आरेखक a 
|. १ | भांडारपाल हिंद ती 
१२ | सहायक भांडारपाल zs 
१३ | सहायक आरेखक शिळी 
१४ | संगणक चिव ती 
१५ | वाहनचालक शिक 
१६ | नाईक za 
१७ | Pras 4 
१८ | चौकीदार hae | 
एकूण :- | ३४ 
२.१ | लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.१, इटग्याळ 
ee | उप अभियंता - ह. 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक वित 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक बिबी 
७ | अनुरेखक na 
८ | वाहनचालक .-- 
९ | शिपाई 2 
| 9o | o | चौकीदार ra 
एकूण :-। १८ 
२.२ | लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.२, इटग्याळ 
ae | उप अभियंता za 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक feet 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक Es as 
७ | अनुरेखक | १_| 
८ | वाहनचालक a 
९ | शिपाई 2 
| 9° | o | चौकीदार चि 
एकूण :-| १८ 


विभागाचे/उप विभागाचे नाव 


पदनाम 


re 
ry 


2.3 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भक्‍्तापूर 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


|] Aw] A] -0 


कनिष्ठ लिपिक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


९ 


शिपाई 


| 9° | 


चौकीदार 


oO} A} -0 | oO] O}] CK] A] -0 | CK] -5 


एकूण os 


me) 
~ 


2.8 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.४, इटग्याळ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


०८ । Aw] A] -0 


कनिष्ठ लिपिक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO}; A] -0 | oO] Of; CK} A] O|] CK} -5 


एकूण es 


-O 
ios 


२.५ 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.५, मुखेड 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


०८ | aw] AD] Oo 


कनिष्ठ लिपिक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO} A] -0 । oO] oO; CK] A] O|] CK} -5 


एकूण:- 


Ee) 
ios 


अ.क्र.  विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदे 
२.६ | लघु पाटबंधारे उप विभाग, देगलूर 

| 9 | उप अभियंता i: 

२ | शाखा अभियंता ४ 

३ | वरिष्ठ लिपिक a 

४ | कनिष्ठ लिपिक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 8 

६ | टंकलेखक किच 

अनुरेखक शिवता 

८ | वाहनचालक छि 

९ | शिपाई २ 

| १० | चौकीदार Loe 

एकूण :- १८ 

लेडी प्रकल्प विभाग, देगळूर विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) :- १४२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे (अ) + (ब) :- ३३८ 


KKKKKKKKKKEKRKEKEKK 


UR Bre - F 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.१०३/मोप्र-२, दि. ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदे 
मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ.क्र पदनाम । पदसंख्या पद धारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
२. ३:. ee ५. 

सर्वश्री 

मुकादम | 9 | 4. | अशोक गोविंदराव डिकळे ३१/०८/२०२६ 

मजूर २.१. | शिवाजी आत्माराम मुंडलीक ३०/११/२०२४ 
२. | शोख कादर शेख यासीन ३०/०९/२०२७ 

चौकोदार १. | शोख युनूस शेख इमामसाब ३१/०७/२०३० 

एकूण :- (31) awe | 


कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 


a चौकीदार =a Ea] बळीराम हनमंत लोहबंदे ३०/०४/२०३० 


एकूण :- (बो ae 


एकूण :- (अ) 5 (ब) ५ 


KKKKKKKKKKKEKKKKKKKKK 


